प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ढोकी, 
ता.जि.धाराशिव चे ३० खाटांचे ग्रामीण 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीवर्धन-२०२३/ प्र.क्र.१४७/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: ०३ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/कक्ष-३/टे- 
२/न.क्र.९२२९२/श्रे.व./ढोकी/प्रशासा/५५६७-६९/२३, दिनांक 24.04.2023. 
प्रस्तावना :- 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ढोकी, ता.जि.धाराशिव चे ३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ढोकी, ता.जि.धाराशिव चे ३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन 
करण्यास fasts बाब म्हणून या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००४१११५३०३०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK MAROTI ATRAM 
AS H O K DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e212845163abd708717bb4bef92b 
M A R OT | 6886b147679a5af5a494e268689ab8d696dd 
, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5F7ECA1F400D866EA34324C 


ATRAM (essen 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. महालेखापाल (लेखा व लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
. संचालक, आरोग्य सेवा-१, मुंबई. 

. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, धाराशीव. 


oc “७ AD WO 


शासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीवर्धन-२०२३/प्र.क्र.१४७/आरोग्य-४ 
७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, धाराशीव. 


८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धाराशीव. 
९. निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


